आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजना सन २०१८-१९ अंतर्गत 
भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत 
आहार" योजनेकरिता अर्थसंकल्पित तरतूदींपैकी 
उर्वरित ३० टक्के निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०१९. 

वाचा - 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२.०४.२०१८, 

२ शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक दि.११.०४.२०१८, 

३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, बीयुडी -२०१८, प्र.क्र.१२३/का.६,दि.१८.०९.२०१८, 

४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५.०१.२०१९ 
प्रस्तावना- 

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१८-१९ अंतर्गत "भारतरत्न डॉ .ए.पी.जे .अब्दुल कलाम अमृत 
आहार" योजनेकरिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदीपैकी संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकानुसार 
७० टक्के तरतुदी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
शासन निणयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या आहेत. आता, संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा उर्वरित कालावधी, वितरीत निधी व त्याचा set विनियोग विचारात घेऊन जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत १०० टक्के निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर 
(BEAMS) वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.त्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत "भारतरत्न डॉ. 
ए.पी.जे .अब्दुल कलाम अमृत आहार" योजनेकरिता जिल्हानिहाय मूळ अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या उर्वरित ३० टक्के 
निधी वितरीत करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षाकरीता सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतर्गत भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार" योजनेकरिता 
(उपशिर्ष ८२९०००१ व ॥>८२९०००४) जिल्हानिहाय मूळ अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या उर्वरित ३० टक्के निधी नियंत्रक 
अधिकारी तथा आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहुन निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 
अटीव शार्ती- 

१) अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर IR उपलब्ध मासिक निधी विवरणपत्राप्रमाणे खर्च 

करण्यात यावा. 

२) सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सन २०१८-१९ करीता 

जिल्हयांसाठी करण्यात आलेली तरतूद अर्थसंकल्पिय अंदाज, भाग-३ परिशिष्ट “ग” मध्ये नमुद योजनानिहाय 

त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिका-यांना वितरीत करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


3) सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
दि.२.०४.२०१८ व संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.२५.०१.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ व दि.२५.०१.२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तरी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांनी सदर शासन परिपत्रकातील अटींची पुर्तता करुन निधी खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१३११२५७५७०१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao 
Aute 


Ravi Nn d fa DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


o=Tribal Development Department, 


D | fe a aa) ba (fa 0 A ute ou=Government of Maharashtra, 


email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Date: 2019.01.31 13:45:33 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
४. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 
५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
qo. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


विवरणपत्र 
(रु.हजारात) 
अ.क्र योजना लेखाशिर्ष बाब । योजनेसाठी | ७० टक्के | उर्वरित ३० | नियंत्रक 
/जिल्हा /उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पित | प्रमाणे | टक्के प्रमाणे । अधिकारी 
निधी वितरीत वितरीत 
केलेला निधी | करण्यात 
येत 
असलेला 
निधी 
Ea २ 3 8 षु & 9 
Ez २२२५८०७१ -ठाणे ९०००० §3000,000 | २७०००.००० 
2 २२२५८०८९- रायगड ६७९१ ४७५३.७०० २०३७.३०० 
३ | २२२५६११३-पुणे १८६०० १३०२०.००० | ५५८०.००० 
४ | २२२५६१४२- सोलापूर ae 0,900 0,300 
५ | २२२५६१६९-नाशिक १५५४४६ | १०८८१२२२०० ४६६३३८० | उक. 
एकात्मिक 
६ | २२२५६१७८-धुळे a ४०००० २८०००.००० | १२०००.००० a 
(9 २२२५८१८७-जळगाव सहायक २०००० १४०००.००० ६०००.००० विकास 
८ | २२२५६१९६- अहमदनगर अनुदाने २७००० १८९००.००० | ८१००.००० सेवा 
९ । २२२५८२०२- नंदूरबार वेतनेतर) ३५२७८३ | २४६९४८.१०० | १०५८३४.९०० | योजना, 
शि २२२५८२४९-नांदेड ५०००० ३५०००.००० | १५०००.००० | नवी मुंबई 
शिश २२२५८२९४- नागपूर १५४७६ १०८२३३.२०० | ४६४२.८०० 
१२ | 2224E328- चंद्रपूर ११५००० | ८०५००.००० | ३४५००.००० 
१३ | २२२५६३४७- गोंदीया ७०००० २८०००.००० | १२०००.००० 
१४ ।२२२५८३५६- अमरावती ६०००० ¥2000,000 | १८०००.००० 
१५ २२२५८३७४- यवतमाळ ८४०५४ ५८८२३७.८०० | २५२१६.२०० 
१६ । २२२५८४०९२९ -पालघर २००००० १४००००.००० | ६००००.००० 
एकूण १२७५१५१ । ८९२६०५.७०० | ३८२५४५.३०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


